वाचा : 


प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता. 


Ure शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएम-२०१९/प्र.क्र. २१७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) जिल्हाधिकारी,जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.जिनिसमुंड/जिवायो/मंनि/सर्वसायो/२०१९-२०/६७८, दि. २६.०४. २०१९ 

५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ग्रशावैममु/ 
जिवायो/यंसाख/२०१९-२०/४-म/१२३५२, दि. २९.०८.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


we शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई या संस्थेस संदर्भाधीन 


दि. २६.०४.२०१९ च्या पत्रान्वये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात 
नमूद रुपये ८,०६,१७,९७६/- (रुपये आठ कोटी सहा लक्ष सतरा हजार नऊऱी Bera फक्त) ची 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रती नग एकूण किंमत 
किंमत 
i | अँडव्हॉसड फेको मशिन | 9 | ६५९१५४० | ६५९१५४० 
२ अँडल्ट मेकानिकल व्हेन्टीलेटर २ १३००००० २६००००० 
3 स्टेरीलायझर Ea ५००००० ५००००० 
8 फिटल मॉनिटर 8 920000 ८८०००० 
५ | लेप्रोस्कोप सेट ( इन्स्ट्रमेट gicl, किट अँड ie 2000000 | 2000000 
अँसेसरीज) 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०१९/प्र.क्र. २१७/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग । प्रती नग एकूण किमत 
किंमत 
& कॉटरी AA शि १३५०००० १३५०००० 
७ । व्हॅक्युम डिलिव्हरी सिस्टम २ । ११०००० २२०००० 
८ | steed अँन्ड पेडियाटिंक व्हेन्टीलेटर कि १५००००० | १५००००० 
९ न्युओनेटल व्हेन्टीलेटर मि ३०००००० ३०००००० 
| ae | सिग्माडोस्कोप Ea २५०३११८ | २५०३११८ 
ia बेसिक आर्थापेडीक स्पाइन इन्ट्रमेट सेट २ | ३९७८८० । ७९५७६० 
सेट 
१२ | गॅस्ट्रोस्कोप (डयुअल चॅनल) ae 3000000 | 3000000 
१३ | बट्री आपरेटेड ड्रिल ४ | 3३६००० १३४४००० 
१४ | एसीएल/पीसीएल Rowen इन्स्ट्रमेट सेट | १ | १८१३१८७ | १८१३१८७ 
सेट 
१५ | माईक्रो मोटार बोन बर विथ अटॅचमेट २ ५६००० ११२००० 
सेट 
१६  ट्रायनाकुलर मायक्रोस्कोप विथ कॅमेरा विथ | ६५५५६०८ | ६५५५६०८ 
सॉफटवेअर 
१७ । मोनोपोलर अँड बायपोलर कॉटरी २ | १०६५००० | २१३०००० 
१८ बायपोलर कॉटरी [eee ५०००००० ५०००००० 
१९ | अँनेस्थेसिया वर्क स्टेशन ३3 | २८००००० | ८४००००० 
२० | हायएन्ड अडल्ट अंड पेडियाष्रिक व्हेटीलेटर | 3 | १५००००० | ४५००००० 
२१ । हायएन्ड ईको मशिन lege] 94000000 । 44000000 
२२ | रोटाब्लेटर Ha. | ६१९३७६३ | ६१९३७६३ 
२३ | टेम्पोररी पेसमेकर 2 | ८५९५० १७१९००० 
२४ | सेमी अँटोमेटीक माईंक्रोटोम 2 | १२००००० | २४००००० 
२५ ।स्टुडन्ट मायकोस्कोप (अपग्रेडेबळ फॉर | १४ | ६५००० ९१०००० 
डिजीटल) 
एकूण रुपये ८,०६,१७,९७६ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस २०१९-२० मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 


मंजूर अनुदानाच्या उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०१९/प्र.क्र. २१७/प्रशा-१ 


ष्‌. 


qo. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात 
यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. 
मार्फत करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त IRA निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा 
वाजवीपणा" या श्ीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी 
समितीने अनुपालन करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएम-२०१९/प्र.क्र. २१७/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त Tea नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
लेखा शिर्ष - जिल्हा वार्षिक योजना 
Ire शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
मागणी क्रमांक-ओ १५ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण 
१०५ - विषमचिकित्सा 
(३१ - जिल्हा योजना -मुंबई शहर 
(३१) (०१ - हॉस्पीटलची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी (४२१० 92199) 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -2, 
अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२१०७५०३४१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A R N Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
U J DN: c=IN, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b22 
44d66593f50dd7 13da83860912503, 


postalCode=400032, 
M U R |_| D HA R treet=MANTRALAYA , MUMBAI, 
setialNumber=30df743755280cf26ce97ec0978235f6 
3f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 


RAO 0॥-॥९५०. 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
५. अधिष्ठाता, ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


